सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
नऊ तालुका क्रीडा संकुलांना 
अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता 
देणेबाबत- लेखाशिर्ष (२२०४-१७९२) 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.६४/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ जून, २०२२. 


१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००३/(प्र.क्र.११/०३)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २६ मार्च, २००३. 

२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००९/(प्र.क्र.२५/०९)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २१ मार्च, २००९. 

३) राज्य क्रीडा विकास समितीच्या दिनांक २३ मार्च, २०२२ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४ शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-१, दिनांक २३ 
मार्च, २०२२. 

५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र:क्रीविसं-१७२२/प्र.क्र.४१/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २९ मार्च, २०२२. 

६) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२. 

७) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२. 

८) क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.ताक्रीसं/निमा/निवि/२२-२३/का- 
९/१८७७, दिनांक २७ एप्रिल, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


राज्य HIST धोरणांतर्गत राज्यात विभागीय/जिल्हा/तालुका स्तरावर HIST संकुले उभारण्यासाठी 
संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २६ मार्च, २००३ च्या शासन निर्णयान्वये अनुदान योजना कार्यान्वित केली आहे. 
या योजनेसाठी संदर्भ क्र. येथील दि.२१ मार्च, २००९ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अनुदान 
मर्यादेत संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक २३ मार्च, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आलेली 
आहे. त्यानुसार नव्याने मान्यता देण्यात येणाऱ्या, तसेच अद्याप बांधकाम सुरु न झालेल्या तालुका क्रीडा 
संकुलांच्या अनुदान मर्यादेत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे:- 
(9) अद्याप प्रशासकीय मान्यता न दिलेल्या अथवा प्रशासकीय मान्यता दिली आहे परंतु, अद्याप प्रत्यक्ष 


बांधकाम सुरु झालेले नाही, san क्रीडा संकुलांबाबत अनुदान मर्यादा खालीलप्रमाणे विहित करण्यात 
आली आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.६४/क्रीयुसे-१ 


क्रोडा संकुलाचा प्रकार | पूर्वीची अनुदान मर्यादा सुधारीत अनुदान मर्यादा 
(रु.लाखात) (रु.लाखात) 

तालुका क्रोडा संकुल रु. १००.०० लक्ष रु. ५००.०० लक्ष 

जिल्हा क्रीडा संकुल रु. ८००.०० लक्ष रु.२५००.०० लक्ष 

विभागीय क्रीडा संकुल । रु.२४००.०० लक्ष रु.५०००.०० लक्ष 


(२) अंदाजपत्रकांना/सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या व बांधकाम पूर्ण झालेल्या अथवा बांधकाम 
प्रगतीपथावर असलेल्या/अपूर्ण असलेल्या क्रीडा संकुलांबाबत अनुदान मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील:- 


DIST संकुलाचा प्रकार पूर्वीची अनुदान मर्यादा | सुधारीत अनुदान मर्यादा 
(रु.लाखात) (रु.लाखात) 

तालुका क्रोडा संकुल रु. १००.०० लक्ष रु. ३००.०० लक्ष 

जिल्हा क्रीडा संकुल रु. ८००.०० लक्ष रु.१५००.०० लक्ष 

विभागीय क्रीडा संकुल रु.२४००.०० लक्ष रु.३०००.०० लक्ष 


दिनांक २३ मार्च, २०२२ च्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या अनुक्रमे परिशिष्ट-अ, परिशिष्ट-ब व 
परिशिष्ट-क मध्ये विहित केल्यानुसार विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुलासाठी क्रीडा सुविधांविषयक 
टाईप प्लॅन विहित केलेला असून, परिशिष्ट-ड मध्ये सर्वसाधारण त्यासंदर्भातील अटी व शार्ती विहित केल्या 
आहेत. 


सन २०२१-२२ या मागील आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष २२०४-१७९२ अंतर्गत, ३१, सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली, दिनांक ३१.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ५५ तालुका 
क्रीडा संकुलांसाठी रु.६३००.०० लक्ष निधी खर्चासाठी वितरीत करण्यात आला होता. तथापि, बिम्स 
प्रणालीवरील तांत्रिक अडचणींमुळे त्यापैकी केवळ १० तालुका क्रीडा संकुलांना रु.९७५.०० लक्ष 


वितरीत निधी आहरित करता आला असून, उर्वरित ४५ तालुका क्रीडा संकुलांचा रु.५३२५.०० लक्ष 


इतका आहरित करता न आल्यामुळे अखर्चित राहून, व्यपगत झालेला आहे. सबब, क्रीडा 


संचाळनालयाने संदर्भ क्र.८ येथील दिनांक २७.०४.२०२२ च्या पत्रान्वये, उर्वरित vy तालुका क्रीडा 
संकुलांना प्रलंबित रु.५३२५.०० लक्ष निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली होती. त्याअनुषंगाने 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.०४.०४.२०२२ मधील सूचनांनुसार सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय 


तरतूदीमधून ६० टक्केच्या मर्यादेत निधी मासिक विवरणपत्रानुसार तालुका क्रीडा संकुलांना 
टप्प्याटप्प्याने वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.६४/क्रीयुसे-१ 
शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.ई-३, (१०(०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना 
(कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक क्रमांक २२०४-१७९२ या लेखाशिर्षाखाली 
रु.६५००.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक ०४.०४.२०२२ 
अन्वये अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ६० टक्के म्हणजे रु.३९००.०० लक्ष इतका निधी माहे, एप्रिल ते डिसेंबर, 
२०२२ या नऊ महिन्यांच्या खर्चासाठी मासिक विवरणपत्रानुसार वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. सन २०२१-२२ या मागील आर्थिक वर्षामध्ये संदर्भ क्र. ६ येथील दिनांक ३१.०३.२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये, निधी वितरीत केलेल्या परंतु निधी आहरित न झाल्यामुळे निधी व्यपगत झालेल्या ४५ तालुका 
क्रीडा संकुलांपैकी, प्रथम टप्प्यात नऊ तालुका क्रीडा संकुलांना सन २०२२-२३ साठी अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीच्या ६० टक्के मर्यादेत, मासिक विवरणपत्रानुसार दरमहा ७ % च्या प्रमाणात रु.४३३.३४ लक्ष 
याप्रमाणे माहे एप्रिल व मे, २०२२ या दोन महिन्यांसाठी वितरणासाठी उपलब्ध एकूण रु.८६६.६८ लक्ष 
तरतूदीमधून खाळीळ परिशिष्ट-अ मध्ये नावे नमूद केलेल्या नऊ तालुका क्रीडा संकुलांना स्तंभ-५ 


नुसार रु.८६६.६५ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. तालुका क्रीडा संकुलाचे मान्यता वितरीत प्रस्तावित 
a न्य ? 3 y 4 

१ माजलगाव, जि. बीड ९८३.१८ 10.00 ६६.६५ 
२ वरोरा,जि.चंद्रपूर ११००.८६ १००.०० १००.०० 
३ कोरपना,जि.चंद्रपूर ८३९.०२ 400.00 400,00 
४ अमळनेर,जि.जळगांव ५०९.१० १००.०० १००.०० 
4 तासगाव,जि.सांगली ६२१६.११ 400,00 400,00 
६ देऊळगावराजा,जि.बुलढाणा ३०९.३९ १००.०० १००.०० 
fo Hod, ft. अहमदनगर ६०३ 92 १००.०० १००.०० 
८ इंदापूर, जि. पुणे ७१२.१७ २७२.०० १००.०० 
९ aria, जि.गोंदिया ८३०.५० १००.०० १००.०० 

एकूण.रु- ८६६. 


२. वरीलप्रमाणे मंजूर निधी खालील adver अधिन राहून बांधकामाच्या प्रगतीनुसार 


वितरीत करण्यात यावा. 
संबंधित तालुका क्रीडा संकुलाचे बांधकाम आराखडे व सुधारीत अंदाजपत्रकास 
आवड्यकतेनुसार विहित प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.६४/क्रीयुसे-१ 


॥. उपरोक्त निधी आवऱ्यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस 
निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्याचवेळी आहरीत करण्यात यावा. शासन 
ळेख्याबाहेरील बॅँक खात्यात हा निधी ठेवण्यात येऊ नये. 

Ill. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केलेली वित्तविषयक विविध परिपत्रके/ आदेशा/ 
नियम/ झासन निर्णय व वित्तीय नियमावली यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन, 
वितरीत निधीचा विनियोग करण्यात यावा. 

॥/. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता / बाबींकरिता मंजूर केला आहे, त्याच बाबींसाठी 
खर्च करण्यात यावा. खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित वेळेत सादर करावे. 


३. उपरोक्त बाबीवरील खर्च “मागणी क्रमांक ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व 
खेळ, (१६) क्रीडा संकुल, (१०) (०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर),” संगणक क्रमांक (२२०४ १७९२), या लेखाशीर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२२-२३ 
करीता उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक ०४.०४.२०२२ व अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे 
अ.शा.प.क्र.दिनांक ०५.०४.२०२२ मधील अटी/हशार्तीच्या अधिन राहून निधी खर्च करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

५. सदर झासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मध्ये नावे नमूद केलेल्या नऊ तालुका क्रीडा संकुलांना 
त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविण्यात आलेली मंजूर रक्‍कम कोषागारातून आहरित 
करण्याकरिता संबंधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा 
व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. याबाबतचे देयक संबंधीत 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, यांनी कोषागारात सादर करून, आर.टी.जी.एस. प्रणालीद्वारे संबंधित तालुका 
क्रीडा संकुल समितीस अदा करावे. 

६. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.०४.०४.२०२२ व अपर मुख्य सचिव 
(वित्त) यांचे दिनांक ०५.०४.२०२२ च्या अर्ध्शासकीय पत्रान्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या 
सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून ,त्याचा संकेताक २०२२०६०९१५१०२६२७२१ असा आहे. हा BST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ramdas Ganpat 


Dhumal 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.६४/क्रीयुसे-१ 


३. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) , मुंबई. 

६. मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 

८. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१०.संबंधित जिल्हाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
१२.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १ / 2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१३.संबंधीत उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा संचाळनालयामार्फत) 
१४.संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५.संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनामार्फत) 

१६.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१७.संबंधित वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचाळनाळयामार्फत) 

१८.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१९.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


